श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर, ता.इंदापूर, जि.पुणे या 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०१८/१०/प्र.क्र.९१६/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २६ नोव्हेंबर, २०१९. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टीडीएस २०१७/१/प्र.क्र. ५८५/पर्यटन, 
दिनांक ३०.३.२०१५. 
२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक- तीक्षेवि २०१५/प्र.क्र. ६/का १४४४, दिनांक ४.६.२०१५. 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक २०१६/३/प्र.क्र. २०२/पर्यटन, 
दिनांक २३.३.२०१६. 
४ शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक- तीक्षेवि २०१५/प्र.क्र. ६/का १४४४, दिनांक १९.७.२०१६. 
५) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक २०१६/३/प्र.क्र. २०२/पर्यटन, 
दिनांक १६.११.२०१६. 
६) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक २०१६/३/प्र.क्र. २०२/पर्यटन, 
दिनांक २८.४.२०१७. 
७) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक २०१६/३/प्र.क्र. २०२/पर्यटन, 
दिनांक १५.३.२०१८. 
८) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- बैठक २०१६/३/प्र.क्र. २०२/पर्यटन, 
दिनांक ४.१०.२०१८. 
९) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीएस २०१८/२३/प्र.क्र. २६१/ पर्यटन, 
दिनांक ६.१०.२०१८. 
१०) नियोजन विभाग, पत्र क्रमांक- तिक्षेवि २०१८/प्र.क्र. ८४/का. १४४४, दिनांक १२.१०.२०१८. 
११) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीएस २०१८/३/प्र.क्र. २६१/ पर्यटन, 
दिनांक ८.३.२०१९. 


प्रस्तावना : 

श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर, ता.इंदापूर, जि.पुणे येथील श्री लक्ष्मी नृसिंह देवस्थान व सभोवतालचा परिसर 
तिर्थक्षेत्र व पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्याबाबतच्या विकास आराखड्यास मा.मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक १४.१२.२०१५ च्या बैठकीत शिफारस करण्यात आली होती. 
सदर शिफारस विचारात घेऊन मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या शिखर समितीने सदर 
प्रस्तावास दिनांक २.३.२०१६ च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन क्रमांक- ५ येथील दिनांक 
१६.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये श्री क्षेत्र PRR EGR, ता.इंदापूर, जि.पुणे या रुपये २६०.८६ कोटीच्या 
तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता दिलेली आहे. तसेच शिखर समितीच्या निर्णयानुसार आराखड्यास 
मान्यता व आराखड्याची अंमलबजावणीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

श्री क्षेत्र निरानृसिंहपूर या तिर्थक्षेत्राच्या विकास आराखडयातील कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध 
करुन देण्यासंदर्भात मा.मुख्य सचिवांकडे दिनांक ६.१०.२०१८ रोजी बैठक झाली. नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक- १० येथील दिनांक १२.१०.२०१८ च्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या सदर बैठकीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०१८/१०/प्र.क्र.९२१६/पर्यटन 


इतिवृत्तानुसार श्री क्षेत्र निरानृसिहपूर या तिर्थक्षेत्राच्या विकास आराखडयातील कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर, ता.इंदापूर, जि.पुणे येथील श्री लक्ष्मी नृसिंह देवस्थान व सभोवतालचा परिसर 
तिर्थक्षेत्र व पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्याबाबत मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार 
समितीच्या दिनांक १४.१२.२०१५ च्या बैठकीतील शिफारशी आणि मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
केलेल्या शिखर समितीने दिनांक २.३.२०१६ च्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन दिनांक १६.११.२०१६ च्या 
शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या श्री क्षेत्र निरानृसिंहपूर, ता.इंदापूर, जि.पुणे या रुपये २६०.८६ 
कोटीच्या तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामे पुर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याकरिता पुढीलप्रमाणे 
नवीन लेखशिर्ष उघडण्यास शासन मंजूरी देत आहे :- 


मागणी क्रमांक- झेडडी-४ Demand NO.- ZD-4 
3842, पर्यटन 3452- Tourism 

०१- पर्यटक पायाभूत सुविधा 01- Tourist Infrastructure 
१०१- पर्यटक केंद्रे 101- Tourist Centre 

०२- राज्य योजनांतर्गत योजना 02- State Plan Scheme 


(०२)(२१) श्री क्षेत्र निरा ARR ता.इंदापूर जि.पुणे | (02)(21)- Implementation of Shri Keshtra Nira 


तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची अंमलबजावणी (राज्य Nrusinghapur Taluka Indapur Dist. Pune 
Pilgrim Development Plan (State Programme) 


कार्यक्रम) (दत्तमत) (३४५२२९८१) (४०७०) (34522981) 


३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31- Grants in aid (Non salary) 


२. हा खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक- झेडडी-४, मुख्यलेखाशिर्ष “३४५२- पर्यटन, पर्यटनासाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१- पर्यटन केंद्र, (०२) पंचवार्षिक योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२)(१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मुलभूत सुविधांकरिता अनुदान (३४५२१९५८), ३१- सहायक अनुदाने” या 
लेखाशिर्षाखाली निधी मंजूर करण्यात येत होता. आता, श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर, ता.इंदापूर, जि.पुणे तिर्थक्षेत्र 
विकास आराखड्यासाठीची तरतूद वरीलप्रमाणे नव्याने उघडण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली (सांकेतांक क्रमांक- 
३४५२२९८१) करण्यात यावी व त्या तरतुदीमधून याच योजनेच्या कामांसाठी निधी खर्च करण्यात यावा. 

३. या लेखाशिषअंतर्गत निधीच्या खर्चाकरिता सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे/ जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

४. हा शासन निर्णय, मा.मुख्य सचिव यांच्याकडील दिनांक ६.१०.२०१८ रोजीच्या बैठकीतील निदेश आणि 
महाळलेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- ख.वि./चा-१/पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/यूओआर- 
१०८/२०१८-१९/९२६, दिनांक १२.१२.२०१८ अन्वये दिलेल्या सल्ल्यानुसार, तसेच नियोजन विभागाच्या 
सहमतीने व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- ३७/२०१९/व्यय १५, दिनांक २४.१.२०१९ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०१८/१०/प्र.क्र.९२१६/पर्यटन 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०३१२३३१८२४२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Ramesh Jayaram 
Kadam 
Date: 2019.12.03 12:37:12 +05'30' 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/ 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, पुणे 


१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. वित्त विभाग (का.व्यय-१५) मंत्रालय, मुंबई, 

१६. अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, (अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती, पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


